सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय अनुदाने . 
मागणी क्र .एल-२,"२०५३ ,जिल्हा प्रशासन -०९३ जिल्हा 
आस्थापना (०६) (09) पंच,सरपंच, सचिव,अशासकीय सदस्य 
इत्यादींना प्रशिक्षण- राज्यक्षेत्र३3६-सहाय्यक अनुदान (वेतन), 
(संकेतांक क्र. २०५३०५७४) (योजनेत्तर) (दत्तमत) 

(सहावा हप्ता ) 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अनुपं-२०२१/प्र.क्र.३९/आस्था-१५ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई- ४०० ००१ 
दिनांक : ०४ मार्च, २०२२. 


वाचा- 

१.शासन निर्णय क्रमांक- ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग-प्रशिक्षण-२०९३/प्र.क्र.८४५/०९, दि. १७.०९.१९९३ 

२.शासन परिपत्रक क्रमांक-ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग-प्रशिक्षण ११९९/प्र.क्र.५८१/६१, दि.२३.९.१९९८. 

३. शासन परिपत्रक क्रमांक-ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग -प्रशिक्षण-२०००/ प्र.क्र.८५९/४४, दि.१२.६.२००१. 

४.ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः अनुपं-२०२१/प्र.क्र.३९/आस्था १५, दिनांक ०७.०४.२०२१. 

५. ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः अनुपं-२०२१/प्र.क्र.३९/आस्था १५, दिनांक ११.०५.२०२१. 

६. ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः अनुपं-२०२१/प्र.क्र.३९/आस्था १५, दिनांक ३०.०६.२०२१. 

७. ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः अनुपं-२०२१/प्र.क्र.३९/आस्था १५, दिनांक २०.०८.२०२१. 

८ ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः अनुपं-२०२१/प्र.क्र.३९/आस्था १५, दिनांक २५.११.२०२१. 

९. ग्रामविकास विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अनुपं-२०२१/प्र.क्र.३९/आस्था १५, दिनांक ३०.११.२०२१ 

आणि ०४मार्च, २०२२. 
शासन निर्णय- 
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्र. एल-२, “२०५३, जिल्हा प्रशासन-०९३ जिल्हा 

आस्थापना (०६) (09) पंच, सरपंच, सचिव, अशासकीय सदस्य इत्यादींना प्रशिक्षण- राज्यक्षेत्र, 39- 
सहायक अनुदान (वेतनेतर), ३६-सहायक अनुदान (वेतन) (सांकेतांक क्र. २०५३०५७४) (योजनेत्तर) 
(दत्तमत) अंतर्गत ११ पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्रे यांना वेतनेतरसाठी रु. ३६.४३ लक्ष (रुपये छत्तीस लक्ष 
त्रेचाळीस हजार फक्त) व वेतनासाठी रु. 322.92 लक्ष (तीन कोटी बावीस लक्ष बारा हजार फक्त) असे 
एकूण रु. ३५८.५५ लक्ष (तीन कोटी अठ्ठावन्न लक्ष पंचावन्न हजार फक्त) इतकी तरतुद अर्थसंकल्पित 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुपं-२०२१/प्र.क्र.३९/आस्था १५ 


करण्यात आली आहे. 
2. सन 2029-22 या वित्तीय वर्षासाठी ११ पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्रे यांना ३६ सहायक 
अनुदान (वेतन) या उद्दीष्टाकरिता अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या ७५ % मर्यादेत रु. २४१.५९ लक्ष (रु. दोन 
कोटी एक्केचाळीस लक्ष, एकोणसाठ हजार फक्त) इतका निधी उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.३ ते ९ येथील 
शासन निर्णय व शुध्दीपत्रकान्वये वितरित करण्यात आला आहे . 
3. आता वित्त विभागाने शासन परिपत्रक क्र .अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक ०३ 
फेब्रुवारी, २०२२ अन्वये सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचे सुधारित अंदाज निश्चित होईपर्यंतच्या 
कालावधीकरिता निधी वितरणाची आवश्‍यकता लक्षात घेता ३६ सहायक अनुदान (वेतन) या 
उद्दीष्टाकरिता ९५ % मर्यादेत निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे . सदर मर्यादेस 
अधीन राहून ११ पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्रे, यांना ३६ सहायक अनुदान ( वेतन) या उद्दीष्टाकरिता 
उर्वरित २०% निधी रु. ६४.४२४० लक्ष ( रुपये चौसष्ट लक्ष बेचाळीस हजार चारशे फक्त) सहावा हप्ता 
म्हणून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टानुसार वितरित करण्यात येत आहे . 
e प्रशिक्षण केंद्राना अनुदान द्यावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत शासन परिपत्रक क्रमांक प्रशिक्षण - 
११९८/प्र.क्र.५८१/६१ दि.२३ सप्टेंबर, १९९८ व शासन परिपत्रक, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 
क्रमांक प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.८५९/४४, दि.१२ जून २००१ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या 
सूचनांच्या अनुंषगाने सर्व संबंधित उपायुक्‍त (आस्था) यांनी सदर पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्रास दरमहा 
अनुदान अदा करण्याबाबत त्वरीत कार्यवाही करावी. तसेच संदर्भात दर्शविलेल्या शासन निर्णयातील 
परिच्छेद क्रमांक १२ मधील अटीनुसार केंद्रानी खर्च करावा. 
५. सदर निधी वितरणाकरिता तसेच निधी ज्या बाबींकरीता मंजूर करण्यात आला आहे , त्याच 
बाबींवर खर्च करण्यात येईल याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित उपायुक्त 
(आस्था), विभागीय आयुकत कार्यालय यांची असेल. तसेच सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्रही 
तात्काळ सादर करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 
६. हा खर्च मागणी क्र .एल-२,"२०५३, जिल्हा प्रशासन -०९३ जिल्हा आस्थापना (०६) (०१) 
पंच,सरपंच, सचिव, अशासकीय सदस्य इत्यादींना प्रशिक्षण- राज्यक्षेत्र, ३६-सहाय्यक अनुदान (वेतन) 
(संकेतांक क्र. २०५३ ०५७४) (योजनेत्तर) (दत्तमत) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून तो या 
लेखाशीर्षांतर्गत केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा तसेच सदर खर्च त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्च 
पडतो आहे, याबाबत ताळमेळ घालून खातरजमा करावी व विभागीय आयुक्तांनी दरमहा शासनास 
कळवावे. सदर लेखाशिर्षाचे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून संबधित विभागीय आयुक्‍त 
कार्यालयातील उपायुक्‍त (आस्थापना) हे काम पाहतील. 
छ. विभागीय आयुक्‍त कार्यालयाने प्रशिक्षण केंद्रास अनुदान वितरीत करताना वेतन बाबीवर 
प्रत्यक्ष किती अनुदानाची आवश्‍यकता आहे याची खातरजमा करुन त्यांना आवश्‍यक तेवढी रक्‍कम 
उपलब्ध करुन द्यावी. उपरोक्त नमूद केलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त अनुदान वितरीत केळे जाणार 
नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच प्रशिक्षण केंद्राने वेतनाकरिता दरमहा किती अनुदान आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुपं-२०२१/प्र.क्र.३९/आस्था १५ 


याची पूर्वसूचना संबंधित आयुक्‍त कार्यालयास द्यावी. त्याप्रमाणे आयुक्‍त कार्यालयाने वेतनाकरिता 
अनुदान वितरीत करावे. आवश्‍यक असलेल्या अनुदानाबाबत पूर्वसूचना न दिल्यास त्याची संपूर्ण 
जबाबदारी संबंधित केंद्राच्या प्राचार्यांची असेल. 
टर या अनुदानातून संबंधित प्रशिक्षण केंद्राने केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके 
तपासण्याचा अधिकार महालेखापाल, (लेखा) महाराष्ट्र-१ मुंबई आणि/किंवा महालेखापाल (लेखा) 
महाराष्ट्र-२ नागपूर यांना राहील व त्यांना त्यांचे हे काम योग्य तर्‍हेने पार पाडता यावे म्हणून संबंधित 
प्रशिक्षण केंद्र / संस्था, मदत / सुविधा पुरवतील. 
९. हा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ भाग १ ला, उपविभाग १ ते ५ मधील 
तरतूदीनुसार शासन निर्णय दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या उप विभाग - ३ मधील अ.क्र. ४ परि. २७ 
(२) नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारांचा वापर करून आणि वित्त 
विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक ०३ फेब्रुवारी, २०२२ अन्वये 
तसेच वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ९६८/व्यय १५, दिनांक २५.०२.२०२२ अन्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
qo. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या "www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०३०४०९५६१८०९२० असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने , 

SUNIL SURYAKANT _ oxtensuit sunvatanr Have, ooRURAL 


HANJE शवणी का 
(सुनिल हंजे) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन. 


प्र्त 
१. विभागीय आयुक्त, सर्व (प्रत्येकी २ प्रती) 
२. उप आयुक्‍त (आस्था), विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण, पुणे,औरंगाबाद,नागपूर 
अमरावती व नाशिक. 

३. जिल्हा कोषागार अधिकारी,कोकण, पुणे,औरंगाबाद,नागपूर ,अमरावती व नाशिक.. 
४. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - १, मुंबई. 

५. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

६. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, बाणेर रोड, पुणे. 

७. संचालक राज्य ग्रामीण विकास संस्था (यशदा), बाणेर रोड, पुणे 

८. वित्त विभाग , कार्यासन क्र. अर्थ-१७/व्यय-१५ 

९. प्राचार्य, पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र (सर्व) 
१०. कार्यासन क्र. वित्त-१, वित्त-६, वित्त-७ ग्राम विकास विभाग, ( 2 जादा प्रतीसह) 
११. निवड नस्ती का.क्र. आस्था १५, ग्राम विकास विभाग. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुपं-२०२१/प्र.क्र.३९/आस्था १५ 


अ.क्र. पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्राचे नाव 
|. अँ? ) बाड हिल, जि.पालघर 


अ) 


परिशिष्ट 


शासन निर्णय क्र.अनुपं.२०२१/प्र.क्र.३९ /आस्था-१५,दि.०४ मार्च, २०२२ 


विभागीय आयुक्‍त, कोकण 
र्ये, जि.सातारा 
fT, जि.कोल्हापूर 

व, जि.सोलापूर 
विभागीय आयुक्‍त, पुणे 
मुरुड, जि.लातूर 
विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद 

मान नगर, जि.नागपूर 


+9)+c)+S)+3)+8) 


93.C28 93.C€¢28 


Digitally signed by SUNIL SURYAKANT 


S U N | L S U RYA KA NT Leeann SURYAKANT HANJE, 


HANJE 


o=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
ou, email=usyoj4.rdd-mh@nic.in, c=IN 
Date: 2022.03.10 14:12:46 +05'30' 


(सुनिल Est) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


